केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत 
(MsDP) मान्यता प्राप्त बुलडाणा जिल्ह्यातील 
चिखली, खामगांव व शोगाव गटातील मान्यता प्राप्त 
विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य 
हिश्यांतर्गत मंजूर उर्वरित अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
FATA, FIG - Yoo 032 
दिनांक: - २६ /08/2022 


१. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.३/१३(४/२०१३-०?, 

दि.२७/२/२०१६. 

२. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांच्या १०६ व्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.१४/१२/२०१५. 

३. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांच्या १११ व्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.२६/०२/२०१६. 

४. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१,दि.३१/०३/२०१६. 

५. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१,दि.३०/०४/२०१६. 

६. जिल्हाधिकारी,बुलडाणा यांचे पत्र क्र.कावि/अ.का./अल्पसंख्याक कक्ष/१२८/२०१९, दि.०१/०६/२०१९. 

७. अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन पत्र क्र. अ.वि.वि.-२०१७/प्र.क्र.१४१/का-७, दि.१९/०६/२०१९. 

८. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/२९/२०१९ MsDP- 

MOMA, f&.22/0¢/2098. 
९. जिल्हाधिकारी,बुळडाणा यांचे पत्र क्र.कावि/अ.का./अल्पसंख्याक कक्ष/३०५/२०२२, दि.०१/०९/२०२२. 
१०. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/२९/२०१९ MsDP- 
MOMA, f&.219/02/2020. 

११. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१,दि.२२/०१/२०२१. 
प्रस्तावना :- 

१२ व्या पंचवार्षिक योजना MsDP अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) अल्पसंख्याक 
कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत गठित शक्‍तीप्रदान समितीच्या दिनांक१४/१२/२०१५ व २६/०२/२०१६ रोजी झालेल्या 
अनुक्र १०६ व १११ व्या बैठकीत बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगांव,बुलडाणा,चिखली व शेगांव या गटातील एकूण 
११६ अंगणवाडी बांधकामासाठी मंजूरी देण्यात आली असून, दि.३१/०३/२०१६, दि.३०/०४/२०१६ व 
२२/०१/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र “राज्य हिश्यातील पहिल्या व दुसया टप्प्यातील निधी विहित 
अटींच्या अधीनतेने मंजूर करुन जिल्हाधिकारी,बुलडाणा यांना वितरित करण्यात आलाआहे. केंद्र शासनाने 
अंगणवाडी बांधकामासाठी रु.४.५० लाख प्रति अंगणवाडी इतकी मर्यादा निश्चित केली आहे. परंतु महिला व बाल 
विकास विभागाने दिनांक २९/०१/२०१४ च्या आदेशान्वये बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी रु.६.०० लाख इतकी मर्यादा 
निश्चित केळी आहे. बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या मर्यादेनुसार उर्वरित अर्थसहाय्याची तरतूद 
(रु.६.०० लाख वजा रु.४.५० लाख = १.५० लाख) राज्य हिऱ्यातून करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 


आता संदर्भ क्र. (९) येथील पत्रातील विनंतीस अनुसरुन, राज्य हिऱ्यातील उर्वरित निधी बुलडाणा जिल्ह्यातील 
शोगांव,खामगांव,बुळडाणा व चिखली गटातील अंगणवाडी बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी,बुलडाणा यांना मंजूर 
करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडून संदर्भ क्र. (१० येथील पत्रान्वये बहुक्षेत्रीय विकास 

कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) केंद्र हिछ्यातील उर्वरित रु. ७२.०० लाख इतकी रक्‍कम बुलडाणा जिल्हयातील 
]ेगांव,खामगांव, बुलडाणा व चिखली गटातील खालील तक्त्यात नमूद विकास कामांसाठी विषयांकीत 
बांधकामांसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. सदरहू रक्‍कम जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ 
क्र.(१० प्रमाणे मंजूर करुन वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रू.लाखात) 

अ. | अंगणवाडी केंद्र मंजुर । वितरीतकेंद्र | वितरीत एकूण मंजूर | दुसरा | दुसरा वितरित शि 

क्र बांधकाम अंगणवा हिस्सा राज्य हिस्सा निधी ह्प्ता ह्प्ता करावयाचा 

डी संख्या | पहिला हप्ता पहिला हप्ता । (केंद्र - राज्य ) | केंद्र राज्य अतिरिक्‍त 
(४--५) हिस्सा | हिस्सा निधी 

| 9 | 2 3 1 eet al ५ ६ ८ ९ ।__१०__| | pe | 

i बांधकाम पूर्ण व 42 ७०.२० ४६.८० ११७.०० ७०.२० | ४६.८० ७२.०० प्रति अंगणवाडी 
निधी खर्च झालेल्या रु.१.५०/- लाख 
अंगणवाड्या प्रमाणे. 

२ | रद्द करण्यात ६४ ८६.४० ५७.६० १४४.०० णि | aa रु.१४४.००/- लाख 
आलेल्या चलनाद्वारे शासन 
अंगणवाड्या खाती जमा 

३ | काम अपूर्ण | | i | हिं he शि 
असलेल्या 
अंगणवाड्या 

एकूण ११६ १५६.६० १०४.४० २६०.०० ७०.२० | ४६.८० ७२.०० 


२. केंद्र व राज्य शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली 
(PFMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PrMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency म्हणून अवर 
सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले आहे. सदर 
योजना PFMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे. 
३. सन २०२२-२३या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील प्रकल्प 
राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध कामांना वितरीत केलेला व त्यासमरूप वितरीत करावयाचा राज्य 
हिऱड्यातील निधी योजनेच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या SNA खाते 
क्र.40533345678 व IFSC CODE - SBIN0061524 खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. 
४. जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (१० व प्रमाणे मंजूर 
करण्यात आलेला राज्य हिछ्यातील उर्वरीत रू.७२.००/- लाख PFMS प्रणालीव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील अंगणवाडी बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना 
वितरीत करण्यात यावा. PFMS प्रणालीव्दारेच जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी सदर रक्‍कम विकासकामांच्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 


अंमलबजावणीशी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी.यासाठी जिल्हाधिकारी, बुलडाणा हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 

५. सन २०२२-२३ या वर्षात जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(१०) प्रमाणे मंजूर 
करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून सदर रक्‍कम आहरित व संवितरित 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रम कार्यक्रमांतर्गत ( पूर्वीचा MsDP) विषयांकित अंगणवाडी केंद्र बांधकाम करणे या योजनेकरीता आहरित 
केलेली रक्‍कम संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी.वितरित रक्‍कम कोणत्याही परिस्थितीत 
परस्पर अन्य कामांसाठी वळवून खर्च करता येणार नाही. उपरोक्त विकासकामांना दुबार निधीचे वितरण होत 
नसल्याची खातरजमा करुन घेण्यात यावी. 


६. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब 
करावा. तसेच सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्‍यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत 
ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

७. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात 
(अद्ययावत छायाचित्रांसह) संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या 
Construction tracker प्रणालीवर देखील विषयांकीत बांधकामाची माहिती वेळोवेळी upload करावी. 

८. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी या बांधकामासाठी निधी मागणीच्या प्रस्तावासोबत वरीलप्रमाणे विहित 
नमुन्यातील निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) (अद्ययावत 
छायाचित्रासह) शासनास सादर करावीत. 

९. सदर योजनेंतर्गत राज्य हिऱड्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ( राज्य हिस्सा) (२२३५-ए २३१ ) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१०. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०९२७१५४१४९०११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
AS H A RA N | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=75 1b2c8055022d 1e34bdfSfdf8e58 1 dff6b179e5724ad065622 
689aa67c1d693, postalCode=400032, st=Maharash 


UTT. A M p ATl | sSpratumnber=74909424DcBODUS20E520C7 4DABSOSEDOASS267| 
BOE2A141E852BA20FDA0428, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 
Date: 2022.09.27 15:43:58 +05'30" 
(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे),मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 


१०, 
0१: 


वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय,मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्राळय,मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

जिल्हाधिकारी,बुलडाणा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,बुलडाणा. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नविन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला,मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा बुलडाणा. 

निवडनस्ती,(का.७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


